उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधील सहाय्यक 
प्राध्यापक पदाच्या सन २०२१ मधील बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 


दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


आदेश 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ३(१) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस अनुसरुन 
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील ज्या सहाय्यक प्राध्यापकांचा कालावधी बदल्यांच्या 
अधिनियमातील कलम ३(१) मध्ये विहित केलेल्या काळावधीपेक्षा जास्त झालेला आहे, त्यांच्या खालील 
विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदल्या करण्यात येत आहेत. 


अ. । सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत असलेले | बदलीचे ठिकाण शेरा 
क्र नावे महाविद्यालये/ संस्था 
i . श्री. बापू रंगनाथ | aa) । इस्माईल युसूफ | शासकोय ज्ञान | प्रशासकीय 
थोरात (स्तर-११) महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, 
जोगेश्वरी, मुंबई औरंगाबाद येथील 
रिक्‍तपदी 
२. श्री. रहिमउल्ला | (रसायनशास्त्र । शासकीय विदर्भ ज्ञान | शासकीय विज्ञान | प्रशासकीय 
INH उल्लाशहोख =| (स्तर-१० विज्ञान महाविद्याल, | संस्था, नागपूर येथील 
अमरावती रिक्‍तपदी 
३. | श्री. ओमप्रकाह ब. | (रसायनशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, | शासकीय प्रशासकीय 
पवार (स्तर-१०) कोल्हापूर न्यायसहाय्यक विज्ञान 
संस्था, औरंगाबाद 
येथील रिक्‍तपदी 
४. | श्री. एस. झेड जाधव, | रसायनझास््र राजाराम महाविद्यालय, | शासकौय विज्ञान | प्रशासकोय 
(स्तर-११) कोल्हापूर संस्था, नागपूर येथील 
रिक्‍तपदी 
५. | श्री. जयवंत त्र्यंबक | (रसायनशास्त्र) । इस्माईल युसूफ | राजाराम प्रशासकीय 
देशमुख (स्तर-१०) महाविद्यालय, महाविद्यालय, 
जोगेश्वरी, मुंबई कोल्हापूर येथील 
रिक्‍तपदी 
६. श्री. रविकुमार | (रसायनशास्त्र । शासकीय विज्ञान | शासकीय प्रशासकीय 
मारोतराव बोराडे) (स्तर-१२ संस्था, मुंबई न्यायसहाय्यक विज्ञान 
संस्था, औरंगाबाद 


येथील रिक्‍तपदी 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१ 


अ. | सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण fren 
क्र. नावे महाविद्यालये/ संस्था 
७. | श्रीम, जया aR | (वनस्पतीशास्र | एलफिस्टन शासकीय विज्ञान | प्रशासकीय 
पवार, (स्तर-१३/) महाविद्यालय, मुंबई संस्था, मुंबई येथील 
रिक्‍तपदी 
८. श्री. उमेश बाळकृष्ण | (वनस्पतीशास्त्र | शासकौय विदर्भ ज्ञान | राजाराम प्रशासकीय 
जगताप, (स्तर-१०) विज्ञान महाविद्यालय, | महाविद्यालय, 
अमरावती कोल्हापूर येथील 
रिक्‍तपदी 
९. श्री. सुनिल | (वनस्पतीशास्त्र) । राजाराम महाविद्यालय, | शासकोय विज्ञान | प्रशासकीय 
माणिकराव सांगळे (स्तर-१०) कोल्हापूर संस्था, औरंगाबाद 
येथील रिक्‍तपदी 
१ . | डॉ. सय्यद अब्रारार | (वनस्पतीशास्त्र | शासकीय विज्ञान । शासकीय विज्ञान | शासकीय 
अहमद सय्यद फकीर | (स्तर-१०) महाविद्यालय, संस्था, औरंगाबाद 
अहमद गडचिरोली येथील श्रीम. सिमा 
बोडके यांच्या बदलीने 
रिक्‍तपदी 
शि १. | श्रीम. सिमा बोडके (वनस्पतीशास्त्र । शासकीय विज्ञान | शासकीय विज्ञान | शासकीय 
(स्तर-१०) संस्था, औरंगाबाद संस्था, नागपूर येथील 
रिक्‍तपदी 
१२. | श्री. सत्यप्पा रामन्ना | भौतिकझास्त्र शासकीय विज्ञान | शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
जिगजेन्नी (स्तर-१०) संस्था, नागपूर विज्ञान संस्था, 
अमरावती येथील 
रिक्‍तपदी 
१३. | श्री. किरण गणेडा | भौतिकझास््र शासकीय विदर्भ ज्ञान शासकीय विज्ञान | प्रशासकीय 
सोनावणे (स्तर-१०) विज्ञान संस्था, | संस्था, मुंबई येथील 
अमरावती रिक्‍तपदी 
१४. श्री. राजू मदन | भौतिकशास्त्र  ।शासकोय विदर्भ ज्ञान । शासकोय विज्ञान | प्रशासकीय 
बेलेकर (स्तर-१०) विज्ञान संस्था, | संस्था, नागपूर येथील 
अमरावती रिक्‍तपदी 
१५. | डॉ. प्रविण राठोड, | भौतिकशास्त्र  । इस्माईल युसूफ | शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
(स्तर-१०) महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, 
जोगेश्वरी, मुंबई अमरावती येथील 
रिक्‍तपदी 
१६. | डॉ. श्री. अत्तार राज्यशास्त्र शासकीय ज्ञान विज्ञान | इस्माइल युसूफ | प्रशासकीय 
रब्बानी, (स्तर-१३/) महाविद्यालय, महाविद्यालय, 
औरंगाबाद जोगेश्वरी, मुंबई येथील 


रिक्‍तपदी 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१ 


अ. | सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण finer 
क्र नावे महाविद्यालये/ संस्था 
१७. | डॉ. मालोजीराव | जिवशास्त्र शासकीय शासकीय प्रशासकीय 
सर्जेराव भोसले, (स्तर-१०) न्यायसहाय्यक विज्ञान | न्यायसहाय्यक विज्ञान 
संस्था, नागपूर संस्था, मुंबई येथील 
श्री. मिलिंद पंचभाई 
यांच्याबदलीने 
रिक्‍तपदी 
१८. | श्री. मिलिद सदाशिव | जिवझास्त्र शासकीय शासकीय प्रशासकीय 
पंचभाई, (स्तर-१०) न्यायसहाय्यक विज्ञान | न्यायसहाय्यक विज्ञान 
संस्था, मुंबई संस्था, नागपूर येथील 
रिक्‍तपदी 
१९. | श्री. अभिजित गजानन | इतिहास वसंतराव नाईक कला व | शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
मेंढे (स्तर-१०) समाजविज्ञान संस्था, | विज्ञान संस्था, 
नागपूर अमरावती येथील 
रिक्‍तपदी 
२०. | श्री. संजय अनंत | गणित शासकीय ज्ञान विज्ञान | राजाराम प्रशासकीय 
मोरये, (स्तर-१०) महाविद्यालय, महाविद्यालय, 
औरंगाबाद कोल्हापूर येथील 
रिक्‍तपदी 
२१. | डॉ. शितल शांताराम | प्राणीशास्त्र शासकीय विज्ञान | राजाराम प्रशासकीय 
तावरे, (स्तर-१०) संस्था, मुंबई महाविद्यालय, 
कोल्हापूर येथील 
रिक्‍तपदी 
२२. | श्रीम. संगिता भिमराव | प्राणीशास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान | शासकीय ज्ञान | प्रशासकीय 
डोंगरे, (स्तर-१०) विज्ञान संस्था, | विज्ञान महाविद्यालय, 
अमरावती औरंगाबाद येथील 
डॉ. जनबंधू यांच्या 
बदलीने रिक्‍तपदी 
२३. | डॉ. किशोर सुखदेव | प्राणीशास्त्र शासकौय ज्ञान विज्ञान | शासकीय विज्ञान प्रशासकीय 
जनबंधू (स्तर-१२) महाविद्यालय, संस्था, नागपूर येथील 
औरंगाबाद डॉ. गढीकर यांच्या 
बदलीने रिक्‍तपदी 
२४. | डॉ. यडाश्री ए. | प्राणीझास्त्र शासकीय विज्ञान | शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
गढीकर, (स्तर-१३/) संस्था, नागपूर विज्ञान संस्था, 
अमरावती येथील 
रिक्‍तपदी 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१ 


अ. | सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण freee 
क्र नावे महाविद्यालये/ संस्था 
२५. | डा. राजेंद्र पांडुरंग | भूगोल वसंतराव नाईक कला व | झासकोय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
शिंदे (स्तर-१३/) समाजविज्ञान संस्था, | विज्ञान संस्था, 
नागपूर अमरावती येथील 
रिक्‍तपदी 
२६. | श्रीम. सुजाता | भूगोल शासकोय विदर्भ ज्ञान | वसंतराव नाईक कला | प्रशासकीय 
वामनराव दामके, (स्तर-१०) विज्ञान संस्था, | व समाजविज्ञान 
अमरावती संस्था, नागपूर येथील 
रिक्‍तपदी 
२७. | श्री. आश्विन राधेठ्याम | AMT शासकीय विदर्भ ज्ञान | वसंतराव नाईक कला | प्रशासकीय 
जयास्वाल, (स्तर-१०) विज्ञान संस्था, | व समाजविज्ञान 
अमरावती संस्था, नागपूर येथील 
रिक्‍तपदी 
२८. | श्री. संतोष वसंत | Ames शासकीय विदर्भ ज्ञान | शासकीय ज्ञान | प्रशासकीय 
सावदेकर (स्तर-१०) विज्ञान संस्था, | विज्ञान महाविद्यालय, 
अमरावती औरंगाबाद येथील 
रिक्‍तपदी 
२९. | डॉ. शोलेश शांतीनाथ | मानसशास्त्र वसंतराव नाईक कळा व | शासकीय ज्ञान | प्रशासकीय 
बनसोडे, (स्तर-१०) समाजविज्ञान संस्था, | विज्ञान महाविद्यालय, 
नागपूर औरंगाबाद येथील 
रिक्‍तपदी 
३०. | श्री. ata युसूफ | मानसशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान | वसंतराव नाईक कला | प्रशासकीय 
खान पठाण, (स्तर-१०) विज्ञान संस्था, | व समाजविज्ञान 
अमरावती संस्था, नागपूर येथील 
रिक्‍तपदी 
३१. | श्रीम. वैशाली शहोळके, | मानसशास्त्र शासकीय ज्ञान विज्ञान । शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
(स्तर-१०) महाविद्यालय, विज्ञान संस्था, 
औरंगाबाद अमरावती येथील 
रिक्‍तपदी 
३२. | श्री. प्रणवीर माधवराव | संस्कृत वसंतराव नाईक कला व | शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
मंगलबाई, (स्तर-१०) समाजविज्ञान संस्था, | विज्ञान संस्था, 
नागपूर अमरावती येथील 
रिक्‍तपदी 
३३. | श्री. बंडु भाऊसाहेब | समाजशास्त्र वसंतराव नाईक कला व | शासकीय ज्ञान विज्ञान | प्रशासकीय 
पाटेकर, (स्तर-१०) समाजविज्ञान संस्था, | महाविद्यालय, 
नागपूर औरंगाबाद येथील 
रिक्‍तपदी 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१ 


अ. | सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण freer 
क्र. नावे महाविद्यालये/ संस्था 
३४. | श्री. सुशांत काशिनाथ | समाजशास्त्र एलफिस्टिन राजाराम प्रशासकीय 
महाजन, (स्तर-१०) महाविद्यालय, मुंबई महाविद्यालय, 
कोल्हापूर येथील 
रिक्‍्तपदी 
३५. | डॉ. डी.बी. नाकाडे, । सुक्ष्मजिवशासत्र । एलफिस्टन राजाराम प्रशासकीय 
(स्तर१३/) महाविद्यालय, मुंबई महाविद्यालय, 
कोल्हापूर येथील 
रिक्‍्तपदी 
३६. | श्रीम. सुचिता पोपट | सुक्ष्मजिवशासत्र । शासकोय ज्ञान विज्ञान । शासकोय विज्ञान | प्रशासकोय 
भारंबे, (स्तर-१०) महाविद्यालय, संस्था, औरंगाबाद 
औरंगाबाद येथील रिक्‍तपदी 
३७. | श्रीम. हहनाथ शौकत | सुक्ष्मजिवशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, | शासकीय ज्ञान | प्रशासकीय 
फारूकी, (स्तर-१३/) कोल्हापूर विज्ञान महाविद्यालय, 
औरंगाबाद येथील 
रिक्‍्तपदी 
३८. | डा. राजकुमार | गृहशास्त्र शासकोय विदर्भ ज्ञान | राजाराम प्रशासकीय 
मोतीराम कांबळे, (स्तर-१३/) विज्ञान संस्था, | महाविद्यालय, 
अमरावती कोल्हापूर येथील 
रिक्‍तपदी 
३९. | श्री. एकनाथ श्रीपती | मराठी इस्माईल युसूफ | शासकीय ज्ञान | प्रशासकीय 
फुटाणे, (स्तर-१०) महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, 
जोगेऱरवरी, मुंबई औरंगाबाद येथील 
रिक्‍्तपदी 
४०. | डा. जे.एस. लाड, भौतिकशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, | शासकोय ज्ञान | प्रशासकीय 
(स्तर-१०) कोल्हापूर विज्ञान महाविद्यालय, 
औरंगाबाद येथील 
श्री. बनेसाब राजेशोख 
यांच्या बदलीने 
रिक्‍्तपदी 
४१. | श्री. बनेसाब बाबु भौतिकशास्त्र । शासकोय ज्ञान विज्ञान | एल्फिस्टन प्रशासकीय 
राजेशोख (स्तर-१०) महाविद्यालय, महाविद्याल, मुंबई 
औरंगाबाद येथील रिक्‍तपदी 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१ 


अ. | सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण शं 
क्र. नावे महाविद्यालये/ संस्था 
४२. श्रीम, रिना एन. | तत्वज्ञान शासकीय विदर्भ ज्ञान | वसंतराव नाईक कला | प्रशासकीय 
बावनकुळे (स्तर-१०) विज्ञान संस्था, | व समाजविज्ञान 
अमरावती संस्था, नागपूर येथील 
श्री. सुमेरू गोंडाणे 
यांच्या बदलीने 
रिक्‍तपदी 
४३. | श्री. सुमेरू देवरा | तत्वज्ञान वसंतराव नाईक कला व | शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
गोंडाणे, (स्तर-१०) समाजविज्ञान संस्था, | विज्ञान संस्था, 
नागपूर अमरावती येथील 
रिक्‍त पदी 
४४. | श्री. तुळशीराम (रसायनझास्त्रो । इस्माईल युसूफ | शासकोय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
लक्ष्मण दडमल (स्तर-१०) महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्याल, 
जोगेश्वरी, मुंबई अमरावती येथील 
रिक्‍तपदी 
४५. | श्री. देविदास ज्ञानोजी | इतिहास (स्तर- | एल्फिस्टन महाविद्याल, | वसंतराव नाईक कला | प्रशासकीय 
गाढेकर १०) मुंबई येथील रिक्‍्तपदी । व समाजविज्ञान 
संस्था, नागपूर येथील 
रिक्‍तपदी 
४६. | श्री. अमोल वसंतराव | गणित इस्माईल युसूफ शासकीय ज्ञान प्रशासकीय 
सोनावणे, (स्तर-१०) महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्यालय, 
जोगेश्वरी, मुंबई औरंगाबाद येथील 
रिक्‍तपदी 
४७. | श्री. नवल सुबोध इंग्रजी शासकोय विदर्भ ज्ञान | शासकीय ज्ञान | प्रशासकोय 
थोरात, (स्तर-१३/) विज्ञान संस्था, | विज्ञान महाविद्यालय, 
अमरावती औरंगाबाद येथील 
श्रीम. प्रज्ञाौीली सवाई 
यांच्या बदलीने 
रिक्‍तपदी 
४८. | श्रीम. प्रज्ञाशीली | इंग्रजी शासकीय ज्ञान विज्ञान । शासकीय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
भगवान सवाई, (स्तर-११) महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्याल, 
औरंगाबाद अमरावती येथील 
रिक्‍तपदी 
४९. | श्रीम. विद्या समाजशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, | शासकोय ज्ञान | प्रशासकीय 
मधुकरराव इंगोले (स्तर-११) कोल्हापूर विज्ञान महाविद्यालय, 


औरंगाबाद येथील 


रिक्‍तपदी 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१ 


अ. | सहायक प्राध्यापकांची विषय सध्या कार्यरत असलेले | बदलीचे ठिकाण fen 
क्र. नावे महाविद्यालये/ संस्था 
५०. | डॉ. सोनाली विजय ।इंग्रजी राजाराम महाविद्यालय, । एलफिस्टिन प्रशासकोय 
रोडे (स्तर-१३/५) कोल्हापूर महाविद्यालय, मुंबई 
येथील श्री. 
शितलकुमार 
गायकवाड यांच्या 
बदलीने रिक्‍तपदी 
५१. | श्री. शितलकुमार इंग्रजी एलफिस्टिन राजाराम प्रशासकोय 
पॉर्यकंवाडं (स्तर-११) महाविद्यालय, मुंबई महाविद्यालय, 
कोल्हापूर येथील 
रिक्‍्तपदी 
५२. | डॉ. श्रीजनार्धन जी. | मराठी शासकीय ज्ञान विज्ञान । शासकौय विदर्भ ज्ञान | प्रशासकीय 
काटकर, (स्तर-१३/) महाविद्यालय, विज्ञान महाविद्याल, 
औरंगाबाद अमरावती येथील 
रिक्‍्तपदी 
५३. | डॉ चद्रगुप्त मारूती | भौतिकशास्त्र  । शासकोय विज्ञान | शासकोय विज्ञान प्रशासकोय 
दुधे, (स्तर-१३/) महाविद्यालय, संस्था, नागपूर येथील 
गडचिरोली रिक्‍तपदी 
५४. | डॉ. अब्दूल ए. चौधरी | भौतिकशासत्र  । शासकीय विज्ञान शासकोय विज्ञान प्रशासकीय 
(स्तर-१०) संस्था, नागपूर महाविद्यालय, 
गडचिरोली 
2. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिल. विनंती बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना 
शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


8, बदलीच्या आदेझाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता संबधित 


महाविद्यालयाचे/ संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


१. आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 
२. बदलीबाबतचे Beat प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागी 
पर्यायी प्राध्यापक हजर होण्याची वाट न पाहता संबंधित प्राचार्य/संचाळकांनी बदली 
झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. तसेच संबंधित सहाय्यक प्राध्यापकांनी सध्या कार्यरत असलेल्या महाविद्यालय/ 
संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ संस्थेत तात्काळ 


रुजूव्हावे. 


३. बदली झालेले सहाय्यक प्राध्यापक संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून कार्यमुक्त होऊन 


रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. 


एखाद्या सहाय्यक 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१ 


प्राध्यापकास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ SOA काम न करता वेतन व 
भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचाळक यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 

४. पदस्थापनेत बदल करण्यासंबधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 
बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही सहाय्यक प्राध्यापकाने प्रत्यक्ष 
किंवा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

५. बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यात येणार नाही. 

६. सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे तसेच सदर आदेश 
तात्काळ अंमलात येत असल्याने बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांचे कार्यमुक्‍ततेच्या 
दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२१ पर्यंतचे वेतन ते सध्या 
कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयाने/ संस्थेने काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही 
परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या महाविद्यालळयाकडून/ संस्थेकडून काढण्यात येऊ नये. सदर 
वेतन संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक बदलीच्या महाविद्यालयात/ संस्थेत रुजू झाल्यानंतर 
बदलीनंतरच्या महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. दिनांक ०१ सप्टेंबर, २०२१ पासूनचे वेतन 
बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयातील/संस्थेतील आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना AFAR: जबाबदार धरण्यात येईल. 

७. बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी 
वैयक्तिकरित्या सबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचालळक यांची राहील. 
याबाबतचा कार्यपालन अहवालसंचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी दिनांक ०१ सप्टेंबर, 
२०२१ पूर्वी शासनास सादर करावा. 


सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९१८१८०२८४०८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. DATTATRAYA 
RAMBHAU KAHAR : 

(द. रा. कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 

संबंधित प्राचार्य/संचालक,शासकीय महाविद्यालये/संस्था 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 


Cc av A -O 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.११६/मशि-१ 


७. संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक यांना संबंधित प्राचार्य/संचालक,शासकीय महाविद्यालये/संस्था 
यांच्यामार्फत 
८. निवडनस्ती. 


प्रत :- १. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 


२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


